202006 909403928299 महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
| (वेतनस्तर  5-२० : ५६१००-१७७५०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 

सन- २०२०. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः बदली २०२०/प्र.क्र. २७०/सेवा-३ 
१०वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 
शासन आदेश:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) च्या तरतुदीनुसार खालील 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे प्रशासकीय बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अक्र. | वेचकोयअधिकाऱ्याचेनाव [सच्या कार्वरतठिकाण [eect ठिकाण 
2 


a हँ... 


2. 
SI श्यामकांत दत्तात्रय गावंडे प्राआ के जळगाव सपकाळता | उजि रु वैजापूर जि औरंगाबाद 
डा जयश्री वामन कांबळे प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र | उ जि रु कवठेमहांकाळ जि 
डॉ मृणाल भागवतराव पाटील उजिरुकर्जत जि जि रु अहमदनगर 
ay 


डॉ अनुराधा कारभारी शिनगारे प्राआकेउजनीता वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक 
अंबाजोगाई आरोग्य केंद्र, लोखंडी सावरगाव 

अंबाजोगाई जि बीड 

प्राआ के खेडशिवापूर जि पुणे 


प्राआके बोरामणीता द. 
सोलापूर, जि सोलापूर 
प्राआ के वरखेडा ता दिंडोरी 
नाशिक 

प्रा.आ के पिपळगावटप्पा 
पाथर्डी जि अहमदनगर 


Si Pret पंढरीनाथ दारमवार ग्रारुसवना जियवतमाळ कुटीर रु उमरखेड जि यवतमाळ 


डॉ प्रवीण डांकरराव शिदे 


प्राआकेवावीतासिन्नरजि 
नाशिक 
प्राआकेचराटाजिबीड 


डॉ छाया बाळासाहेब राज्ीनकर 


डा महेंद्र दामोदर बांगर 


शासन आदेश क्रमांकःबदली २०२०/प्र.क्र. २७०/सेवा-३ 


सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 


९. | डॉ पंकज हिरामन गंगावणे प्राआ के मळगाव ता मालेगाव | Wal आलीयाबाद ता 
हज उजिरु कामठी जिनागपूर 
हाण ता आअकल्याणजि णे 


जि क्षयरोग केंद्र बीड सहा. संचालक कार्यालय 
| कुष्ठरोग केंद्र बीड 
प्राआकेंचिनावल तारावेर ।प्राआ केंखिरोदा ता रावेर जि 
जि.जळगाव जळगाव 
प्राआ के अंतरगाव जि चंद्रपुर | प्रा आ कें भिष्णुर जि नागपूर 
डॉरविंद्र शांकर महाले प्राआकेंआर्वी जिधुळे जिसारुधुळे 
१६ | डॉ सुरजसिह जिवनसिह मडावत ।प्रा आके अंबासन ता सटाणा । प्रा आके पाटोदा ता येवला जि 
जि नाशिक नाशिक 
पि डॉ संदीप शामराव जगनाडे प्राआ के आंधळगाव ता जि सा रु भंडारा 
मोहाडी जि भंडारा 
१८ | डॉ अशोक देवराव जाधव प्राआकेकढोलीताराजुरा | she weer fs adage 
i 
१९ | डॉ योगेश्वर वसंतराव पाटील प्राआ के मदनसुरी ता निलंगा | प्रा आ कें पानचिचोली ता निलंगा 
जि लातूर | जि लातूर 
२० | St Malet नारायणराव गव्हाणे ग्रारु देवणी जि लातूर सामान्य रुग्णालय, उदगीर जि 
ae लातूर 
डॉ प्रशांत सत्यदेव कापसे ता आअ जळकोट aes ।ताआअ उदगीर जि लातूर 
२२ | डॉ अमोल लिबाजी काकड प्राआकेदहीफळतामंठाजि ।|प्राआकेवरुडकाझीताजि 
जालना औरंगाबाद 
२३ | डॉ शिवकुमार लक्ष्मीकांत हजारे प्राआ केंचिकळलठाणाजि उजिरु कळमनुरी जि हिगोली 
औरंगाबाद 
२४ । डॉ योगेश भिमराव मोरे ता आअ त्र्यंबकेश्वर जि ता आअपेठ जिनाशिक 
नाशिक 
२५ | डॉमोतीलाल बाजीराव पाटील ता आअ पेठ जि नाशिक ता आअ त्र्यंबकेश्वर जि नाशिक 
२६ | डॉमिलींद प्रल्हाद अहिरे प्राआकें काठी ता प्राआ के नसरापूर जि पुणे 
अक्कलकुवा जि नंदुरबार 
२७ | डॉ अभिजीत खंदारे ।उजिरुवैजापुरजि जि रु औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
२८ | डॉ अनिल गायकवाड Wal bs, सलगरता प्राआ केंद्र भोसे जि सोलापूर 
| मंगळवेढा जि सोलापूर 


पृष्ठ ६पैकी २ 


SIRT आदेशा क्रमांकःबदली २०२०/प्र.क्र. २७०/सेवा-३ - 


| सध्या कार्यरत ठिकाण  । 


| वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव । 2 3 तेकाण 


सध्या ८ 


२९ | डो दिनेश शेषराव डवरे उजिरुअचलपूरजि ग्रारु काटोल जि नागपूर 
अमरावती 


३० | डॉ सुनिता गोविदराव ढगे पोलीस दवाखाना, स्नेहनगर 


ra ठिकाण 


दि.३१.०५.२०२१ पर्यंत सध्या 


नांदेड ता जि नांदेड कार्यरत असलेल्या ठिकाणी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
डॉ प्रभाकर व्ही पाटील प्राआ केद्र अजीवली ता दि.३१.०५.२०२१ पर्यंत सध्या 
पनवेल जि रायगड कार्यरत असलेल्या ठिकाणी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
डॉ विजया एन पवार प्राआ केद्र अजीवली ता दि.३१.०५.२०२१ पर्यंत सध्या 
पनवेल जि रायगड कार्यरत असलेल्या ठिकाणी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३३ | डॉ ज्ञानोबा उत्तमराव मुंडे प्राआ केंद्र घाटनांदुर ता प्राआ केंद्र धर्मापुरी ता परळी जि 
a “टी [eens : 
३४ | ST दिपिका संतोष पालवे प्राआ के ast तता अकोलेजि ।प्राआ केद्र निमोणता संगमनेर जि 
३५ | डॉएसबी शिदे सहा संचालक कुष्ठरोग जि क्षयरोग केद्र बीड 
कार्यालय बीड 
३७ | डॉ सुनंदा वसंतराव पाटील प्राआ केद्र कामेरी ता वाळवा ।प्राआकेद्र बावची ता वाळवा जि 
३८ | डॉ सुप्रिया विश्वनाथ वेटकोळी प्राआकेपांढुली ता सिन्नर जि | प्रा आकेंद्र धोकवडे ता अलिबाग 
i ee |जिरावग 
३९ | STS. एम. खारे प्राआ के भंडारकवठे जि ग्रारु अकलकोट जि सोलापूर 
0. सतर 


डॉ. नंदकुमार घोळवे उजि रु पंढरपुर जि सोलापूर 
प्रा आके वडनेर ता,कन्नड 
जि.औंरंगाबाद 


vy 
v 
v 
7 


डॉ रुबिना उस्मान मणियार ; 
४२ | डा दादासाहेब ढगे ता आ अधिकारी उमरखेड जि 
यवतमाळ 
धम्मपाल उ जि रु हदगाव जि नांदेड 
डॉ जयश्री सखाराम अंभोरे सा रु अलिबाग जि रायगड 
डा अश्विनी नागोराव गुध्दे उ प जिल्हा रुग्णालय अंबड 


Sl AAA धम्मपाल किशनराव 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र टेभुणी ता 
माढा जि सोलापूर 

प्राआ के गदाना ता खुलताबाद 
जि औरंगाबाद 


उजि रु हदमाव fF aes 
ता आ अधिकारी उमरखेड जि 
यवतमाळ 


जि रु अमरावती 


जिल्हा स्री रुग्णालय जालना 


पृष्ठ ६पैकी ३ 


झासन आदेडा क्रमांकःबदली २०२०/प्र.क्र. २७०/सेवा-३ 


जि जालना 
डॉ शेख परवीन मोहम्मद इसाक  [स्रीरुनेकनूरताजि बीड जिल्हा रुग्णालय बीड 
| डॉ दिनेश भगवानराव बढे ता आअ धडगांव जि नंदुरबार | उ जि रु गंगाखेड जि परभणी 
डॉ शारदा शिवाजी भास्कर जि रु सातारा सा रु इचलकरंजी जि कोल्हापूर 
डॉ मनिषा मधुकर कदम उजिरुअकलुज जि दि.३१.०५.२०२१ पर्यंत सध्या 
सोलापूर कार्यरत असलेल्या ठिकाणी 
| मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
डॉ सचिन अशोक हेमके ता आअ नागपूर (ग्रा) जिल्हा प्रशिक्षण पथक नागपूर 
डॉ राजेंद्र नवेसिंग वळवी प्राआ के, कहाटुळ, नंदुरबार | AS a seta जि नंदुरबार 
प्राआ कें राजुरा नांदेड प्रा आ केंद्र मालेगांव जि नांदेड 
ara एकोडी जिगोदिया 
५४ | डो सोमजाळ बाबुलाल दावलसाहेब ।प्राआ कें अडकुर जि प्राथमिक आरोग्य केंद्र सांगरुळ 
he कोल्हापूर ता करवीर जि कोल्हापूर 
५५ ता आअ उदगीर लातूर ता आअ जळकोट जि लातूर 
५६ | डॉ अर्चना लहानु वासुकर ट्रामा केयर युनिट कन्नड जि =| me करमाड जि औरंगाबाद 
प्राआके चापोली जि लातूर ।उजिरुईंदापूरजि पुणे 
५८ | डो वैशाली भाऊराव सोनुने राज्य राखीव पोलीसबल गट | प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा 
जि रु औंध पुणे उरो रुग्णालय औंध पुणे 
SI आनंद मेने ग्रारु आखाडाबाळापूरता  ।ग्रारु सोनपेठ जिपरभणी 
कळमनूरी जि हिंगोली 
डॉ मधू WHR पाटील प्रादेशिक मनोरुग्णालय राज्य राखीव पोळीसबल गट क्र. 
येरवडा पुणे ७, दौंड जि पुणे 
६२ | डॉ सतिडाकुमार aarda सरोदे Wah उंबर्ले दापालीजि ।प्राआ कें शिरवळ ता अक्कलकोट 
00 0 | स्लत र 
६३ | डॉ. संगीता लालसिंग राठोड प्राआ के निमगाव ता हदगाव | wend निळा ता जि नांदेड 
eee leew 
६४ | डॉ मनिषा केशव बांते साम.रू.खामगांव, डागा स्त्री रु नागपूर 
न 
६५ | डॉ आनंद भागवत साळुंके प्राआकेंद्र आतनुर ता.जळकोट । प्राआकेंद्र चिकुर्डा ता.लातुर 
जि.लातुर जि.लातुर 


डॉ सुप्रिया सोनभाऊ गावडे जि रु औंध, पुणे ग्रा रु शिक्रापूर जि. पुणे 


र 


पृष्ठ ६पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली २०२०/प्र.क्र. २७०/सेवा-३ 


६९ 


Ena 
६७ | डाअर्चना शिवराम कांबळे 

Sewer 
६८ | डॉ कांतीलाल शिवाजी पावरा प्राआ के नगांव, धुळे प्राआ के सारंगखेडा ता ठाहादा 

had न 


| सध्या कार्यरत ठिकाण  । ठिकाण = ठिकाण 


ग्रा रु शिक्रापूर ता शिरुरजि । प्रा.आ.केंद्र रांजनगांव ता शिरुर 
पुणे जि पुणे 


| वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव । डू 


डा प्रशांत भागिरथ खेरे उजिरु कळवणणि नाशिक | fe warp 


डॉ सुहास लक्ष्मण काशिद 


प्राआ के खडकवासला जि राज्य क्षयरोग नियंत्रण व प्रशिक्षण 
पुणे केंद्र औंध छावणी पुणे 


या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त झाल्यानंतर 
AALS. (पदग्रहण अवधी, परकीय सेवा आणि निलंबन...... नियम,१९८१ मधीळ नियम १० | 
अनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू व्हावे. 

बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिका-यांनी शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे तंतोतंत 
पालन करावे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक, जिल्हा डाल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर 
असलेल्या तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
बदली दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन 
घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीबाबतचा आव्यक तो प्रस्ताव रितसर पध्दतीने संचालक, आरोग्य 
सेवा यांच्यामार्फत विहीत पध्दतीने शासनास सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, 
अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत 
आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, san अधिकाऱ्यांची 
अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड 
पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकःबदली २०२०/प्र.क्र. २७०/सेवा-३ 


६) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार 
नाहीत त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


( भल .भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
प्रत, 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
) संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 

५) सर्व जिल्हा area चिकित्सक. 

६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९) निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ ६पैकी ६ 


